शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई 
येथीळ अतिविशोषोपचार केंद्रासाठी आवरयक 
पदनिर्मितीस मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-०३१६/प्र.क्र.१२७/१६/वैसेवा-४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: १७ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.मानसे-१८०८/प्र.क्र ५४९/आरोग्य-३, 
दि.१८.९.२०१० 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/विसु-१,दि.२.२.२०१३ 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र११२/१३/विसु-१ दि.२.१२.२०१३ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथे अतिविशेषोपचार केंद्र स्थापन करण्यास 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. त्यानुसार गौण बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आलेला 
निधी खर्ची पडला आहे. आवश्‍यक यंत्र सामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे. सदर केंद्रामार्फत मुखकर्करोग पिडीत रुग्ण, चेहरा व जबडा यावर इजा झालेले अपघातग्रस्त 
रुग्ण तसेच जन्मत: व्यंग असलेले रुग्ण यावर उपचार केले जाणार आहेत. रुग्णसेवेबरोबरच वैद्यकीय / 
दंत शाखेच्या विद्यार्थ्यांना उपचाराचे प्रशिक्षण देखील सदर केंद्रामार्फत उपलब्ध होणार आहे. सदर 
अतिविशेषोपचार केंद्राचा ळाभ मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व लगतच्या जिल्हयातील रुग्णांना मोठया 
प्रमाणावर होणार आहे. सदर केंद्रासाठी आवऱ्यक पदनिर्मिती करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
१) अ) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथील अतिविशेषोपचार केंद्रासाठी 


खालीलप्रमाणे ११ पदे नियमित स्वरुपात निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-०३१६/प्र.क्र.१२७/१६/वैसेवा-४ 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी 

१ प्राध्यापक, शल्यचिकित्सा (गट-अ) |, रु.३७४००-६७००० 4+ 
ग्रेड पे रु. १०,०००/- 

२ प्राध्यापक, औषधवैद्यकशास्त्र (गट-अ) रु.३७४००-६७००० + 
ग्रेड पे रु. १०,०००/- 

३ वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) ३ रु.१५६००-३९१०० + 
ग्रेड पे रु.५४००/- 

४ अधिपरिचारिका (गट-क) 4 रु.९३००-३४८०० + 
ग्रेड पे रु. ४२००/- 

षु कनिष्ठ लिपीक (गट-क) > रु. ५२००-२०२०० + 
ग्रेड पे रु १९००/- 

एकुण ११ 


ब) शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, मुंबई येथील अतिविशेषोपचार केंद्रासाठी 


खालीलप्रमाणे एकुण ८ पदे काल्पनिक स्वरुपात निर्माण करण्यास व या पदावरील सेवा 


बाहयस््रोताद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम 


पदसंख्या 


ज्येष्ठ बधिरीकरण तज्ञ 


सुगठन शल्य चिकित्सा तज्ञ 


(अ | 
२ 

३ कर्करोग शल्यचिकित्सा तज्ञ 
४ मंज्जातंतु शहाल्यचिकित्सा तज्ञ 


प्‌ बालरोगडाल्य चिकित्सा तज्ञ 


उपकरण यांत्रिकी 


 । "क 


शस्त्रक्रिया गृह सहायक 


WONTAR 


एकुण 


CX] oO; आजि. OO}; ज्र. |. जज ज्ञ | न्न |. _O 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-०३१६/प्र.क्र.१२७/१६/वैसेवा-४ 


२. बाहयस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या उपरोक्‍त ८ पदांपैकी अनुक्रमे १ ते ५ येथील पदे तज्ञ डॉक्टरांची 


असून या पदांसाठी संदर्भ क्र.१ येथील दि.१८.९.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये निर्धारीत करण्यात 


आलेल्या न्युनत्तम दराने संबंधितांना ठोक रक्‍कम प्रदान केली जाईल. 


३. बाहयस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या ८ पदांसंदर्भात संदर्भ क्र. २ व 3 येथील वित्त विभागाच्या शासन 


निर्णयातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. परि.१ “अ” व “ब” येथील पदे शासनमान्य विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 


भरण्यात यावीत. याबाबतचा खर्च १३- कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखालील मंजूर अनुदानातून 


भागविण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तथापि कोणत्याही कारणास्तव सदर उद्दिष्टाखालील पुरेसे अनुदान 


उपलब्ध नसल्यास संबंधित संस्थेच्या स्वीय प्रपंची खात्यातून याबाबतचा खर्च भागविण्यात यावा व 


नियमित तरतुद उपलब्ध होतास सदर रक्‍कम समायोजित करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८१२२०४१२६१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Dattatray 
Kamalakar 


क 
S a nN) a y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Medical Education and Drugs 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


D a tta t fa 2.5.4.20=a76cfb0ddc7 1b4b173782718f40 
5ed42cObBe6dd418e6177d1c42b709d14a 

1b3, 
seriaINumber=8b59cf505330cb5cdd8e98 


Kamalakar freer cer 
सं.द.कमलाकर 
उपसचिव » महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


Cc WwW A -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-०३१६/प्र.क्र.१२७/१६/वैसेवा-४ 


५. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
७. मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

८. मा. राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

९. उपसचिव, मा.मुख्यसचिव कार्यालय 

१०.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

१२.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.अधिष्ठाता, सर्व शासकीय दंत / वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये 
१५.विभागातील सर्व कार्यासने 

१६.निवडनस्ती (वैसेवा-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


